आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता ९० टक्के 
मर्यादेतील उर्वरीत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जानेवारी,२०२२. 


वाचा - 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, 
दि.२७.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१,दि.१.०९.२०२१, दि.३०.०९.२०२१, दि.२५.१०.२०२१ व 
दि.६.०१.२०२२. 


प्रस्तावना : - 


आर्थिक FY सन 2029-22 करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयांन्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ८५ टक्के मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन H.2 येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता वेतन या बाबीकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ९० 
टक्के मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यास अनुसरून अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत वेतन या बाबीकरीता यापुर्वी वितरीत तरतूद विचारात घेऊन उर्वरीत निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील योजनांसाठी रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०१२४१२५७३६२८२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


RAVINDRA 


D AUTE 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

र्‌. 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दीष्ट साठीची वितरीत 
क्रमांक | अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद | असलेली तरतूद 

चि २ 3 | 8 | 4 & 

मागणी क्रमांक-टी-२ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


१ । 00) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६८१३९.०० ३४०६.९५ | आयुक्त, आदिवासी 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
(22249024) 

२ | (00) (०२ प्रादेशिक कार्यालये- ०१-वेतन । १०८२३४.०० ५४११.७० | आयुक्‍त, आदिवासी 
जनजाती विकास आयुक्त.(अनिवार्य विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५ १०३४) 

३ | (०० (०2) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य | ०१-वेतन । ४७७६५७.०० २३८८२.८५ | आयुक्‍त, आदिवासी 
खर्च) (22249083) विकास, नाशिक 

४ | (००) (0४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास | ०१-वेतन ८०४३.०० ४०२.१५ | आयुक्‍त, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५१०५२) संस्था, पुणे. 

५ | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४६२११.०० 2390.44 | आयुक्त, आदिवासी, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५ १३०१) संस्था, पुणे. 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७०८२८४.०० ३५४१४.२० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

६ | (०० (०१ आदिवासी विकास विभाग | ०१-वेतन | १३७५००.०० ६८७५.०० | उप सचिव, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१ ०२११) विकास विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १३७५००.०० ६८७५.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च ८४५७८४.०० ४२२८९.२० 
RAVINDRA 2222 


D AUTE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


